बुलडाणा जिल्हयातील भटक्या जमाती -क 
प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या 
योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: गृनियो -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- 08 जून, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय : विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज- 9, दि.२४/०१/२०१८. 
२) शासन निर्णय : इमाव,सावरौमाप्र, विजाभज,विमाप्र कल्याण विभाग 
गुनियो-२०१९/प्र.क्र.०२/विजाभज- 9, दि.०६/०९/२०१९. 
३) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण जळगाव यांचे 
जा.क्र.सआसक/बुल/धनगर/घरकूल/योजना/मंजूरी/३६३४ 
दि. २३/१२/२०२१. 
प्रस्तावना-: 
धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना वाचा क्रं २ मधील शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येते.सदर योजना 
वाचा येथील संदर्भ क्रं-१ मध्ये नमुद शासन निर्णयानुसार, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेच्या 
धर्तीवर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र.३ नुसार,सहायक 
AYA GA कल्याण बुलडाणा यांच्याकडून ८६ लाभार्थ्यांची शिफारस प्राप्त झाली आहे, त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी fears कार्यक्रम भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजासाठी घरे बांधण्यासाठी सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण बुलडाणा याच्यामार्फत जिल्हाधिकारी 
समितीच्या मान्यतेने संदर्भ क्र.०२ नुसार प्राप्त झाळेल्या ८६ वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या (सोबत जोडण्यात 
आलेल्या परिशिष्ट “अ”मध्ये नमूद) प्रस्तावास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी 
आव्यक असलेला निधी रु.१,०७,३२,८००/- (अक्षरी रु. एक कोटी सात लाख बत्तीस हजार saat 
फक्त) खालील अटींच्या अधीन राहून वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. बुलडाणा जिल्हयातील जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या व छाननी अंती अंतीम 
केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांना 
सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे भटक्या जमाती-क प्रवर्गाची असणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WPA -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


३. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे. त्याच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 
दुसऱया QA त्याचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. उत्पन्नाचे दाखले हे सन २०२२-२३ या वर्षाचे सादर करणे आवश्‍यक राहतील. 

५. सर्व लाभार्थींना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आव्यक राहील. 

६. ज्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत असल्यास 
ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नाव व आडनावाचा पुरावा 
सादर करणे आवश्यक राहील. 

७. ज्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलाच्या नावात किंवा आडनावात तफावत असेल अज्ञा 
व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

८. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 

९. जिल्हास्तरीय समितीने यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेसंदर्भात वेळोवेळी शासनाने 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांच्या अधीन राहून सदरहू प्रकरणी आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन 
वैयक्तिक लाभार्थी यांच्या घरकुल योजनेस मान्यता देण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 
कोणत्याही परिस्थितीत शासन निर्णयातील अटी व arid उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. 


२. या प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, बुलडाणा यांची राहील. 

३. या प्रकरणी यडावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेसंदर्भात वेळोवेळी शासनाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयानुसार,निधीच्या मर्यादेत निकष व प्राथम्य क्रमानुसार पात्र लाभार्थी यांची निवड 
करणे व नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार किमान मर्यादेत खर्च करणे अनुज्ञेय राहिल. याकरीता कोणत्याही 
परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

४. सदरहू योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, बुलडाणा हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी असतील. सदरहू योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली तरतूद सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण, बुलडाणा हे संबंधित यंत्रणेस वितरीत करतील. संबंधित जिल्हाधिकारी व सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी सर्व अटी व शर्तीच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. 

५. याबाबतचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, (०४) 
भटक्या जमाती -क यांचे कल्याण (०३) (०४) भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे 
बांधण्याची योजना (कार्यक्रम) (२२२५-एफ४६१) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाळील 
तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०९१४५४५५८१३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री,(इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय. 
२. मा. राज्यमंत्री,(इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण,नासिक. 
७. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, बुलडाणा. 
८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 
१२. निवड नस्ती (योजना-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक: What -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


दिनांक :- ०९ जून, २०२२. 


परिशिष्ट-अ 


सन २०२२-२३ मध्ये बुलडाणा जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी 


घरकूल योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र. | लाभार्थ्याचे नाव गाव तालुका 
।१ | समाधान दगडू बाजोडे जयपूर मोताळा 
२ रुखमाबाई राजाराम GS । जयपूर मोताळा 
३ राजोसाबाई नारायण YR । जयपूर मोताळा 
8 मोहन ज्ञानदेव बाजोडे जयपूर मोताळा 
4 वासुदेव सुगदेव ARTS जयपूर मोताळा 
g महादेव राजाराम बाजोडे जयपूर मोताळा 
७ वामन रामकृष्ण बाजोडे जयपूर मोताळा 
८ गजानन जगदेव गोराळे जयपूर मोताळा 
g काशिराम जगदेव बाजाडे जयपूर मोताळा 
po ० श्रीकृष्ण निना सुशिर जयपूर मोताळा 
।११ | गजानन राजाराम बाजोडे जयपूर मोताळा 
१२ संतोष किसन गोराळे जयपूर मोताळा 
१३ विनायक मधुकर बाजोडे जयपूर मोताळा 
१४ मंगेश मधुकर बाजोडे जयपूर मोताळा 
१५ ईश्वर सुपडा बाजोडे जयपूर मोताळा 
१६ पांडुरंग वामन दिवनाले जयपूर मोताळा 
१७ पुंडलिक नारायण बाजोडे जयपूर मोताळा 
१८ पुंडलिक शामराव सशिर जयपूर मोताळा 
१९ महादेव सुगदव गोराळे जयपूर मोताळा 
२० Ih जगदेव बाजोडे जयपूर मोताळा 
२१ ज्ञानदेव हरी करकर जयपूर मोताळा 
२२ पुरुषोत्तोम संतोष बाजोड़े जयपूर मोताळा 
२३ भगवत संतोष बाजोडे जयपूर मोताळा 
२४ ज्ञानदेव लक्ष्मण IANS जयपूर मोताळा 
२५ अमोल रामचंद्र IAS जयपूर मोताळा 
२६ अनिल शिवाजी बोरसे देवधाबा मलकापूर 
२७ गणेश अमृत बोरसे देवधाबा मलकापूर 
२८ जगन्नाथ एकनाथ बोरसे देवधाबा मलकापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


२९ दगडू बळीराम ख्रराटे देवधाबा मलकापूर 
३० मनोज रघुनाथ सावळे देवधाबा मलकापूर 
३१ प्रमोद समाधान सपकाळ देवधाबा मलकापूर 
३२ विनायक समाधान सपकाळ  । देवधाबा मलकापूर 
33 भास्कर शिवाजी वोरसे देवधाबा मलकापूर 
३४ उत्तम प्रल्हाद वोरले देवधाबा मलकापूर 
३५ वेदावाई प्रभाकर वोरने देवधाबा मलकापूर 
3§ विष्णु ज्ञानदेव बोरसे देवधाबा मलकापूर 
३७ भास्कर टिलामन कवळे देवधाबा मलकापूर 
३८ ज्ञानदेव टिलामन कवळे देवधाबा मलकापूर 
३९ प्रल्हाद सखाराम कावळकर  । देवधाबा मलकापूर 
४० रमेश तुळशिराम वसतकार देवधाबा मलकापूर 
४१ आत्माराम प्रल्हाद बोरसे देवधाबा मलकापूर 
४२ सुधाकर उखा बोरसे देवधाबा मलकापूर 
४३ सुनदा संतोष कवळे देवधाबा मलकापूर 
४४ ताराचंद सुधाकर सुरळकर देवधाबा मलकापूर 
४५ विकास विजय सुशिर देवधाबा मलकापूर 
४६ एकनाथ भावजी बोरसे देवधाबा मलकापूर 
४७ गोपाळ श्रावण बोरसे देवधाबा मलकापूर 
४८ राजू रघुनाथ बारसे देवधाबा मलकापूर 
४९ राजे सोपान वोरसे देवधाबा मलकापूर 
५० समाधान किसन वोरसे देवधाबा मलकापूर 
५१ विश्वनाथ गोविदा वोरसे देवधाबा मलकापूर 
42 गणेश दयाराम सुशिर देवधाबा मलकापूर 
५३ विश्वनाथ सुरळकर देवधाबा मलकापूर 
4g श्री शालिग्राम पाचपोळ देवधाबा मलकापूर 
५५ निलेश माधान वोरसे देवधाबा मलकापूर 
५६ महादेव उत्तम वसतकार देवधाबा मलकापूर 
५७ संतोष उत्तम वसतकार देवधाबा मलकापूर 
५८ रामचंद्र निनू वोरसे देवधाबा मलकापूर 
५९ धनराज शालिग्रामपाचपोळ  । देवधाबा मलकापूर 
६० प्रमिळाबाई प्रकाश वसतकार । देवधाबा मलकापूर 
नं अनिल श्रीराम वोरसे देवधाबा मलकापूर 
६२ रमेश गरवड वोरसे देवधाबा मलकापूर 
६३ रघुनाथ कालु वीरत देवधाबा मलकापूर 
६४ लीलावाई उत्तम तुरलकर देवधाबा मलकापूर 
६५ गजानन जनार्धन वाघ देवधाबा मलकापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -२०२२/प्र.क्र.३५/ योजना-२ 


&& सुनीता संजय वाघ देवधाबा मलकापूर 
६७ नामदेव जनार्धन वाघ देवधाबा मलकापूर 
६८ उत्तम दालन वाघ देवधाबा मलकापूर 
६९ भगवत मापान वाघ देवधाबा मलकापूर 
७० मनोहर शंकर दोरसे देवधाबा मलकापूर 
७१ रघुनाथ मनोहर बोरसे देवधाबा मलकापूर 
७२ शांताराम सोपान वाघ देवधाबा मलकापूर 
७३ प्रतिभा दिलीप बोरसे देवधाबा मलकापूर 
७४ इंद्रायणी विकास बोरसे देवधाबा मलकापूर 
७५ मीनाधी प्रवीण वैतकर देवधाबा मलकापूर 
७६ रघुनाथ नामदेव वैतकर देवधाबा मलकापूर 
७७ हरिदास नामदेव खराटे देवधाबा मलकापूर 
७८ विठ्ठल सुरुदेव खराटे देवधाबा मलकापूर 
७९ गजानन रामभाऊ धनके देवधाबा मलकापूर 
o संजय विश्वनाथ बोरसे देवधाबा मलकापूर 
4 रामचंद्र किसन वाघ देवधाबा मलकापूर 
८२ गोपाल नामदव वाध देवधाबा मलकापूर 
८३ शिवाजी लह धनवा देवधाबा मलकापूर 
८४ रामभाऊ तुकाराम धनके देवधाबा मलकापूर 
८५ विष्णु किसन वाघ देवधाबा मलकापूर 
c& भागवत नामदेव वाघ देवधाबा मलकापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


